मागणी क्र.- बी-१, “मुख्यलेखाशीर्ष २०५५- 
पोलीस” अंतर्गत अनुदानाचे पुनर्विनियोजन. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- एनएएक्स ०९१९/प्र.क्र.२०३ /विशा- १ ब, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक- २७ नोव्हेंबर, २०१९ 

शासन निर्णय- 

सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षाकरिता मागणी क्रमांक- बी-१, मुख्य लेखाशीर्ष २०५५- पोलीस 
१०९, जिल्हा पोलीस (००) (09) जिल्हा पोलीस बल (२०५५ ०१६८) अंतर्गत ११- देशांतर्गत प्रवास खर्च या 
उद्दीष्टातून ००१, संचालन व प्रशासन (००) (०१) पोलीस निरीक्षणालय (२०५५ ००१४) अंतर्गत २० इतर 
प्रशासकीय सेवा या उदीष्टांतर्गत पोलीस अधीक्षक गडचिरोली यांच्याकडे प्रलंबित असलेल्या 
नक्षलळसंबंधी गोपनीय बातमीदारांना रोख बक्षीस देण्याकरिता रु.२,८०,००,०००/- (अक्षरी रुपये दोन 
कोटी ऐंशी लक्ष फक्त) इतके अनुदान सोबतच्या विवरण पत्रात नमूद केल्याप्रमाणे पुनर्विनियोजन 
करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 
२. हे आदेशा वित्त विभाग झासन निर्णय क्र.- विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दि. १७ एप्रिल, 
२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८ च्या भाग १, उपविभाग- ३ अनुक्रमांक-१ बाब 
क्र.१ मधील परिच्छेद १६२, १६३ व १६४ नुसार प्रशासकीय विभाग प्रमुखांना प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
२ सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९११२७१६५२४०६३२९ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Vijay Damodar Patil 


V i ay D amo dar DN: CN = Vijay Damodar Patil, C = IN, S = 
f Maharashtra, O = Government Of 
Patil bate 21S tia? Tessa a 
(विजय पाटील) 
शासनाचे उप सचिव. 


१. पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. जिल्हाधिकारी, गडचिरोली. 

३. महालेखापाल (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

५. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

६. कक्ष अधिकारी (अर्थसं. १), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. निवडनस्ती (विशा-१ब), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएएक्स ०९१९/प्र.क्र.२०३ /विझा- १ ब, 


विवरणपत्र 
शासन निर्णय क्रमांक- एनएएक्स ०९१९/प्र.क्र.२०३ /विशा-१ ब 
(रक्‍कम रुपये) 
लेखाशीर्ष उद्दीष्ट अर्थसंकल्पित | पुनिर्विनियोजनाची | पुनर्विनियोजना- 
निधी रक्‍कम नंतरची रक्‍कम 

२०५५- पोलीस ११- १६१, ६६,२३,०००/-| (-) २,८०,००,०००/- | १५८,८६,२३,०००/- 
१०९, जिल्हा पोळीस देशांतर्गत 
(००) (09) जिल्हा पोळीस बळ | प्रवास खर्च 
(२०५५ ०१६८) 
२०५५- पोलीस २० इतर १,००,०००/- | (")२,८०,००,०००/- | २,८१,००,०००/- 
००१, संचालन व प्रशासन प्रशासकीय 
(००) (०१) पोलीस निरीक्षणाळय =| सेवा 
(२०५५ ००१४) 


Vijay Damodar 
Patil 


Digitally signed by Vijay Damodar Patil 
DN: CN = Vijay Damodar Patil, C = IN, 
S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Home Department 
Date: 2019.11.27 16:55:35 +05'30' 


(विजय पाटील) 
शासनाचे उप सचिव 


पृष्ठ २ पैकी २ 


